विशेष लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था,वर्ग-१, या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदलीबाबत. 
महाराष्ट्र हासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१८/प्र.क्र.२५६/५-स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
तारीख: ८ जानेवारी, २०१९. 


शासन निर्णय- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ¥(9), ४(२), ४(३), ४९४) व ४ (५) मधील तरतुदीनुसार 
सहकार खात्यातील खाली नमूद केलेल्या विशेष लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था,वर्ग-१ या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी बदली करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नाव, पदनाम नवीन नियुक्तीचे पद व ठिकाण 
शि eons कया विशेष लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था,वर्ग-१ 
विशेष ही , सहकारी » वर्ग-१, | (बँक),सातारा 
(मस्त्य) मुंबई 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे व तसा अहवाल सहकार आयुक्‍त 
व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 


३. सदरचे seal तात्काळ अंमलात येतील. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१०८१३०२४३८४०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sudin Gaikwad 


e e DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Co-Operation 
Marketing Tax Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
U | Nn a | Wa 2.5.4.20=203 15cd32e197cc2334676dbe1f09f90b2334eddf7e75d0 
9609003b414273f73, cn=Sudin Gaikwad 
Date: 2019.01.08 13:07:47 +05'30' 


(डॉ.सुदिन गायकवाड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे 

साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

संचालक, वस्त्रोद्योग, TAM संचालनालय, नागपूर. 

५. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (लेखापरिक्षण व प्रशासन), व्दारा सहकार 
आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

६. सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था / सर्व जिल्हा विशोष लेखापरीक्षक, सहकारी 
संस्था, व्दारा- सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 9/2, मुंबई/नागपूर (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता ). 


०८ AW A -5 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१८/प्र.क्र.२५६/५-स 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा 
संबधित अधिकारी, व्दारा सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे. 

१०. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

११. मा.मंत्री (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. मा.राज्यमंत्री (सहकार / पणन / वस््रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. प्रधान सचिव (सहकार /पणन) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 

१४. सचिव (वस्त्रोदयोग) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 

१५. निवड नस्ती (कार्यासन-५स). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


